आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण 
शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत निधी वितरण 
(लेखाशीर्ष २२०२ १९०१, २२०२ १९४८ व 
२२०२ एच ९७३-वेतन) 


महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०४/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ एप्रिळ,२०२४. 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४ /अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची ई-ऑफिस नस्ती H:SESD-40012/1/2024-BUD-SESD- 
SCHOOL EDUCATION AND SPORTS. 


प्रस्तावना:- 

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ 
महाविद्यालये, सैनिक शाळा या मधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीवरील कार्यरत शिक्षक व 
शिक्षकेतर अज्ञा कार्यरत पदांच्या वेतनावरील खर्च आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र ५-टी. 
मधील सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना 
सहायक अनुदान व सैनिक झाळेमधीळ आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला सहाय्य या योजनांतर्गत 
अर्थसंकल्पित करण्यात येत असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात येतो. यास अनुसरून शालेय शिक्षण 
विभागामार्फत संदर्भाधीन क्रमांक 2 येथीळ नस्तीन्वये सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील निधी मागणी 
प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. 


सन २०२४-२०२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विधानमंडळास 
सादर करण्यात आला. हा अंतरिम अर्थसकल्प असल्याने अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करून 
विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या काळावधीसाठीचा माहे एप्रिल, २०२४ ते जुले, २०२४ या चार 
महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने "महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०२४" 
मंजूर केले आहे. सदर विधेयकाचे आता अधिनियमात रुपांतर झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक- २४ म्हणून महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक १८ मार्च, २०२४ मध्ये प्रसिध्द 
करण्यात आले आहे. "सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता प्रस्तावित केलेल्या विनियोजनांची अनुसूची" या 
अर्थसंकल्पीय प्रकाशनातील "स्तंभ क्रमांक ५ व ६" यामध्ये विभागांना दर्शविलेल्या रकमांचे अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवरील (BEAMS) वितरण वित्त विभागामार्फत करण्यात आळे आहे. यास अनुसरून 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वित्त विभागामार्फत उपलब्ध 
करून दिल्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त माध्यमिक 
शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, सैनिक शाळा या योजनांतर्गत वेतनाकरीता माहे एप्रिल,२०२४ ते जूले, 
२०२४ या चार महिन्यांच्या कालावधीतील खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक निधी झालेय शिक्षण विभागास 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


झासन निर्णय:- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०२४-२५ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२०२- 
सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत वित्त विभागाने वितरणाकरीता उपलब्ध करून दिलेल्या 
निधी वितरण मर्यादेत शाळेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, 
सैनिक शाळा या मधील आदिवासी विदयार्थ्यांच्या तुकडीवरीळल कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर अशा कार्यरत 
पदांच्या वेतनावरील माहे एप्रिळ,२०२४ ते जूले, २०२४ या चार महिन्यांच्या कालावधीतील खर्च 
भागविण्याकरीता खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | सदर शासन 
क्र तरतूद सन | निर्णयाद्वारे वितरीत 
२०२४-२५ करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
ae 2 3 ae 
i सर्वसाधारण माध्यमिक Ma सहायक अनुदान | १०४८१.८६ ३४९३.९५ 
(२२०२ १९०१)- ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
२ | अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान ६१३.२४ २०४.४१ 
(२२०२ १९४८) - ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
३ | सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला ३७६२.९९ १२५४.३३ 
सहाय्य (२२०२ एच ९७३) - ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
एकुण १४८५८.०९ ४९५२.६९ 


२. वरीलप्रमाणे एकूण रू.४९५२.६९ लाख (अक्षरी रूपये एकोणपन्नास कोटी बावन्न लाख एकोणसत्तर 
हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. 


३. वितरीत निधी खर्च करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी राज्य शासनाची कार्य नियमावली, 
वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेमधील व संदर्भाधीन क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या 
शासन परिपत्रकातील तरतूदी व सर्व अटींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. नियंत्रक अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उदिष्टाबाबतची माहिती, 
निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
पाठवावी. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०५१७५२१६२२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | RA N DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a8 
K | S A N RA O 746383 1a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5 
EBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
p AWA R cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.04.12 14:44:13 +05'30' 
(किरण कि.पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/ नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

९. वित्त विभाग (अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. कार्यासन-११,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


